जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली यांच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी ०२२१/२८/प्र.क्र.२५/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२१. 


पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१,वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१. 
२. शासन निर्णय क्र. अस्थायी ०२२०/७०/प्र.क्र.३०/कार्यासन ११, दि.१४/०९/२०२०. 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५/०२/२०२१. 
४.जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली यांचे पत्र जा.क्र. ४५६/२०२१,दि.१३/०१/२०२१. 


प्रस्तावना : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली यांच्या आस्थापनेवरील १७२ अस्थायी पदांना संदर्भ 
क्र.२ येथीळ शासन निर्णयान्वये दि.०१/०९/२०२० ते २८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आळी 
होती. 


शासन निर्णय : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली यांनी दि. १३/०१/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये एकूण १८७ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची विनंती केळी आहे. त्यानुसार त्यांच्या आस्थापनेवरील पुढील 
TET नमूद केलेली १८७ अस्थायी पदे दि. ०१/०३/२०२१ ते दि.३१/०८/२०२१ या कालावधीत पुढे 
चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 
ie | अधीक्षक = _. "| १ 
२ | लघुलेखक (उ.श्रे.) |. कवे | १ 
३ | लघुलेखक ग्रेड-॥ ०८ 
४ | लघुलेखक ग्रेड-॥ १४ 
५ | सहायक अधीक्षक ३ 
६ । वरिष्ठ लिपीक २१ 
७ । कनिष्ठ लिपीक ६९ 
८ | मुख्य बेलिफ ०२ 
९ | बेलिफ १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२१/२८/प्र.क्र.२५/कार्यासन ११ 


१० । वाहनचालक ०१ 
११ | पुस्तक बांधणीकार Pd 
१२ | शिपाई ४३ 
१३ | सफाईगार ०५ 
एकूण पदे १८७ 
2. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, 2098, न्यायदान, १०५-दिवाणी व सत्र 


न्यायालये, (०२) जिल्हा व सत्र RATATAT, (02)(09) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (२०१४ ०१७२ ) 
(दत्तमत)( अनिवायी०१- वेतन या लेखाडीर्षाखाळील सन 2029-2022 या वित्तीय वर्षातील 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ 
१६/आपुक,दि.१५/०२/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Oe सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥8॥॥॥०59॥॥8.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२६१५२५५७९०१२ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Navagire Santosh ५५५५५ 


130966 


Sampatti भं 2 
(सं. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 
१. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, सांगली, 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 


५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली, 

६. विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/२३, मंत्रालय, मुंबई, 

७. वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क.कक्ष/अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवडनस्ती (कार्यासन 99). 


KKKKKKKKKKKKKKKKKEKKRKKERKEKKAKRK ARK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


